महाराष्ट्र घरेलू कामगार कल्याण मंडळांतर्गत 
राज्यातील नोंदणीकृत घरेलू कामगारांना 
मंडळाच्या निधीतून सन्मानधन योजना- २०२२ 
अंतर्गत द्यावयाच्या आर्थिक सहाय्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक- घरेलू-१२२२/प्र.क्र.१६५/काम-७अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० 032 
दिनांक :- २५ मार्च, २०२३ 


१) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्रमांक- घरेलू १२२२/ प्र.क्र.१६५/ 
काम-७अ, दिनांक ०५ जानेवारी, २०२३. 


२) विकास आयुक्‍त (असंघटीत कामगार) कार्यालयाचे क्र.वि.आ.(अ.का.)/ घरेलू/ 
सन्मानधन/२०२३/कार्या-२/१३, दि. ०९/०२/२०२३ चे पत्र. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 

संदर्भाधिन वाचा येथील शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दि. ०५/०१/२०२३ मधील 
परिच्छेद क्र. १ “महाराष्ट्र घरेलू कामगार कल्याण मंडळातर्फे दिनांक ३१.१२.२०२२ रोजी वयाची ५५ वर्ष पूर्ण 
केलेल्या नोंदित व मागील सलग २ वर्ष जिवित नोंदणी असलेल्या पात्र घरेलू कामगारांना महाराष्ट्र घरेलू 
कामगार कल्याण मंडळाच्या निधीतून “सन्मानधन योजना - २०२२” अंतर्गत रूपये १०,०००/- एवढी रक्‍कम 
खालील अटींच्या अधिन राहून थेट त्यांच्या बँक खात्यात डिबीटीद्वारे जमा करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला 
आहे.” असा आहे. 

त्याऐवजी “महाराष्ट्र घरेळू कामगार कल्याण मंडळातर्फे दिनांक ३१/१२/२०२२ रोजी वयाची ५५ वर्ष 
पूर्ण केलेल्या व जिवित नोंदणी असलेल्या पात्र घरेलू कामगारांना महाराष्ट्र घरेलू कामगार कल्याण मंडळाच्या 
निधीतून सन्मानधन योजना, २०२२ अंतर्गत रूपये १०,०००/- एवढी रक्‍कम खालील अटींच्या अधिन राहून थेट 
त्यांच्या बँक खात्यात डिबीटीद्वारे जमा करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे.” असा वाचावा. 


०२. सदर झासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०३२५१६४२१२३२१० असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DADASAHEB 
SOPAN KHATAL 


(दा. सो. खताळ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. विकास आयुक्‍त (असंघटित कामगार), प्रभादेवी, मुंबई-४०० ०१३. 
२. कामगार आयुक्त, वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे (पु), मुंबई- ५१. 
३. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा परीक्षा व लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई. 
४. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा परीक्षा व लेखा अनुज्ञेयता), नागपूर. 
५. सर्व कामगार उपायुक्‍्त/सहायक कामगार आयुक्त. 
६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः घरेळू-१२२२/प्र.क्र.१६५/काम-७अ 


७. अधिदान व लेखा अधिकारी, वांद्रे (पूर्वी मुंबई- ५१. 

८. मा. मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

९. प्रधान सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहायक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 

१०. निवडनस्ती (कामगार ७ओ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


